लोककला / किर्तन पुरस्कार तसेच वृद्ध साहित्यिक 
व कलावंत मानधन योजनेचे नामकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जुलै, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व पर्यटन विभाग, 

क्र. एडब्ल्यूडी १०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दि. २३ जुले, १९९२ 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
क्र. वृकमा २०१२/प्र.क्र.११७/सां.का.४, दि. ७ फेब्रुवारी, २०१४ 

३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं /११६७, 
दिनांक १३ जुले, २०२१ 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं /११६८, 
दिनांक १३ जुले, २०२१ 

५) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं /११७०, 
दिनांक १३ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्य शासनामार्फत सांस्कृतिक क्षेत्रात विशोष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या 
कलावंतांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. ज्या कलाकारांनी 
किर्तन/समाजप्रबोधन, तमाशा, लोककला इ. या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय कामगिरी केळी असेल 
अशांना पुरस्कार देऊन विभागामार्फत सन्मान केला जातो. या विविध कलांमध्ये बहुमूल्य 
योगदान देणाऱ्या कलाकारांचा यथोचित गौरव व्हावा म्हणून तसेच विभागामार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांचे महामहीम व्यक्तींच्या नावाने नामकरण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या खालील तक्त्यात नमूद 
“सांस्कृतिक पुरस्कार” व “वृध्द साहित्यिक व कलावंत मानधन” योजनेस या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पुरस्काराची बाब पुरस्काराचे नाव 
ee . । राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांतर्गत | पवळाबाई तबाजी भाळेराव हिवरगावकर 
TART लोककला पुरस्कार 
२. । राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांतर्गत | ह.भ.प. शिवराज उर्फ रामदास महाराज 
किर्तन / समाजप्रबोधन पुरस्कार जाधव 
३. | वृध्द साहित्यिक व कलावंत मानधन | “राजर्षी शाहू महाराज” वृध्द साहित्यिक व 
योजना कलावंत मानधन योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१/प्र.क्र.१४४/सां.का.४ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०२२०७१९१४४००९९७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO | 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२ 

४. उप सचिव ( सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 

मुंबई ४०० ०3२ 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( प्रसिध्दीसाठी ) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


one SG &M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


